प्रधान मंत्री पोषण शाकक्‍्ती निर्माण 
योजनेतंर्गत सर्वसाधारण घटकांतर्गतच्या 
(General) निधी वितरणाबाबत 
(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०१/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२ 


वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
२) केंद्र शासनाचे आदेठा क्र. प्र. H.3-¥/2029-Desk (MDM) दि.२४ मे, २०२१ 


3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/ 
एस.डी-३, दि.०१ जून, २०२१. 


४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून,२०२१. 


५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/ प्र.क्र.१०१/ 
एस.डी-३, दि.२५ जून, २०२१. 


६) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.प्र.क्र.३-४/२०२१-७७५(॥)॥॥ दि.२३ मार्च, २०२२. 

प्रस्तावना :- 

प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार योजना) योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ मार्च, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या 
हप्त्यातील उर्वरित निधी रु.२३१९७.०८ लक्ष निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला 
आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण (General), अनुसूचित जाती उपयोजना 
(50572) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली आहे. केंद्र शासनाने 
सदर निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.१७३०९.६६ लक्ष निधी राज्यास 
प्राप्त झाला आहे. सदर केंद्र हिस्स्याचा निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.१०१६८.४८ 
लक्ष असा एकूण रु.२७४७८.१४ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने निधी वितरित 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०१/एस.डी.३ 


करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण लेखाशिर्षातंगर्तचा केंद्र व राज्य 
हिस्सा मिळून रु.२७४७८.१४ लक्ष निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून 


सर्वसाधारण GABAA खालीलप्रमाणे रु.२७४७८.१४ लक्ष (रुपये sal चौत्र्याहत्तर 
कोटी अट्ड्याहत्तर लक्ष चौदा हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षनिहाय वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


इति ति तं वितरीत करण्यास 
अ.क्र लेखाशिर्ष तरतूद : मान्यता देण्यात येत 
a असलेला निधी 


i . _। मागणी क्रमांक  ई-२,२२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक 
शिक्षण, (०१) (94) झालेय पोषण रु.९०००० लक्ष रु.१७३०९.६६ लक्ष 
आहार (सर्वसाधारण) 
(केंद्र हिस्सा (२२०२ ३८०8६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
२. । मागणी क्रमांक  ई-२,२२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक 
शिक्षण, (०१) (१६ शाळेय UIT! रु.६०००० लक्ष रु.१०१६८.४८ लक्ष 
आहार (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा (२२०२ ३८१७५), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
एकूण रु.१५०००० लक्ष । रु.२७४७८.१४ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या 
परिपत्रकास, दि.०४ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास व दि.२४ जून, २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयास तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९१/२०२२/व्यय-५, 
दि.२५ मार्च, २०२२ अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात 
जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने दि.२४ मार्च, २०२२ रोजीच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०१/एस.डी.३ 
टिप्पणीन्वये दिळे आहेत. सदर निधी वित्त विभागाने वेळोवळी देण्यात आलेल्या निर्देशास 
अनुसरुन खर्च करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१८५५३४७६२१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD ABAJI 
PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

) 

) 

) 

) 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


